मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक 
विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 

सन २०१७-१८ साठी भाग भांडवल 
अंशदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०१७/प्र.क्र.१०३/१७/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६.०३.२०१८. 


वाचा : 
१) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.: अविवि-२००८/१७१०/प्र.क्र.२३०/०८/ 
का.८, दिनांक ०६ जून, २०१३. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिळ, २०१७. 
3) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३, दिनांक ३० जून, २०१७. 
४) अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र : अविवि-२०१७/प्र.क्र.३१/का.७, 
दिनांक १९ एप्रिल, २०१७. 


५) अल्पसंख्यांक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मौआम-२०१७/प्र.क्र.१०३/१७/का-८, 
दिनांक २९.११.२०१७. 
६) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं २०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक ०६.०२.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल रु.५००.०० 
कोटीपर्यंत वाढविण्यास दि.०६ जून, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
आतापर्यंत महामंडळास रु.४२०.६९ कोटी भाग भांडवल देण्यात आळे आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक 
आर्थिक विकास महामंडळाला भागभांडवली अंशदान, (४२३५०२३३)- अंशदान या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०१७-१८ करिता अर्थसंकल्पिय अंदाजामध्ये रु.२५.०० कोटी (रुपये पंचवीस कोटी फक्‍त) इतका निधी 
भागभांडवल म्हणून अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भाकीत क्रमांक ३ येथील वित्त विभागाच्या 
दिनांक ३० जून, २०१७ रोजीच्या परिपत्रकान्वये सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता भांडवली 
योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत निधी वितरणाची मर्यादा co % इतकी राहील, अशा सूचना निर्गमित केल्या 
होत्या त्यास अनुसरुन संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये मौलाना आझाद अल्पसंख्याक 
आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.२५.०० कोटी 
च्या ८०% म्हणजे रु.२०.०० कोटी (रुपये वीस कोटी फक्त) इतके भागभांडवल वितरीत करण्यात आले 
होते. सन २०१७-१८ च्या सुधारित अंदाजानुसार मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०१७/प्र.क्र.१०३/१७/का.८ 


महामंडळास भागभांडवलासाठी रु.२५.०० कोटी इतका निधी वितरित करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 
त्यास अनुसरुन मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास उर्वरित रु.५.०० कोटी (रुपये 
पाच कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय - 


मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना सन २०१७- 
१८ या आर्थिक वर्षाकरिता रु.५.०० कोटी (रुपये पाच कोटी फक्त) इतका निधी भागभांडवल म्हणून 
वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त भागभांडवल मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई यांना 
प्रदान करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 'आहरण व 
संवितरण अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी 
करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर महामंडळास उक्त रक्‍कम एकरकमी पध्दतीने त्वरीत 
अदा करण्यात यावी. 


३. सदर रक्कमेचा ई.सी.एस. अवर सचिव (१), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचे नावे काढण्यात यावा. 


४. वरील भाग भांडवली अंशदानाच्या अनुषंगाने होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व तो सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

लेखाशिर्ष :- 

मागणी क्रमांक झेडई-२, 

४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च 

०२, समाजकल्याण, 

१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूक (योजनांतर्गत), 

राज्य योजनांतर्गत योजना, 

(०१) महामंडळांना सहाय्य, 


(09)(02) मौलाना आझाद अल्पसंख्याक व वित्तीय विकास महामंडळाला भाग भांडवली अंठादान (४२३५ 


0233) 
32 अंशदान. 


षु 3 


HOM आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या 


भागभांडवलाचे प्रमाणपत्र (शेअर सर्टिफिकेट) महामंडळाने शासनास सादर करावे. कर्ज वसुलीबाबत सर्व 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०१७/प्र.क्र.१०३/१७/का.८ 


उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. नवीन कर्जाच्या अर्जाचे ऑन लाईन नोंदणीकरण, कर्ज 
मंजूरी आदेशासोबत लाभार्थ्यास व जामिनदारास कर्ज परतफेड THA देण्यात यावा. सदर भाग भांडवल हे 
योजनांतर्गत निधीतील असल्यामुळे अल्पसंख्याक विकास विभाग व वित्त विभागाद्वारे मंजूर केलेल्या 
योजनांवरच हा निधी खर्च करण्यात यावा. सदरचा खर्च करण्यापूर्वी यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णयातील अटींची तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांची पूर्तता करण्यात यावी. 


६. निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / टेंडर नियमावली व 
नियमांचे / प्रक्रियेचा अवलंब करुन / वित्तीय अधिकारांच्या (financial power) Fated / PWD मॅच्युअलचे 
अधीन राहून/ C.V.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG च्या निर्देशानुसार / प्रचलित शासन निर्णय / 
नियम / परिपत्रक/ तरतूदीनुसार / बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम / अधिकाराचा भंग /अटी व शरर्तीचा भंग होणार नाही याची 
जबाबदारी व्यवस्थापकीय संचालक, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांची 
राहील. 


७. “fea विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक १८.०४.२०१७, संदर्भ क्रमांक ३ येथील 


दिनांक ३० जून, २०१७ व संदर्भ क्रमांक ६ येथील दिनांक ०६.०२.२०१८ च्या शासन 


परिपत्रकामधील अटींची पुर्तता करण्यात आली आहे.” 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१८०३२७१०२८०२३७१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


| Digitally signed by Samir Ramesh Salunkhe 
a mM | [| a mM e S h DN: त Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
Develo nt, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
1995 1375d8539e02179fc093b36c7c7d7a866fc2 


Salunkhe oo. 
(समीर साळुंखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई 

सह सचिव / उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचाळक, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआम-२०१७/प्र.क्र.१०३/१७/का.८ 


५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोख शाखेमार्फत) 

६) निवासी ळेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७ सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, 
मुंबई 

८) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय -४ व साठ) मंत्रालय, मुंबई 

९) नियोजन विभाग (कार्या.१४७५) 

१०)रोख शाखा व कार्यासन-७, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११)निवड नस्ती, कार्यासन-८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


